प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 2022- 
२३ अंतर्गत जिल्हास्तरावरील नवीन कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २३ मार्च, २०२३. 


संदर्भ - १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/०८/ 
प्र.क्र.४६३/ पर्यटन, दिनांक ०४.११.२०१०. 


शासन निर्णय : 


दिनांक ०४.०४.२०२२ 


२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत 
सन २०२२-२३ मध्ये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या जिल्हास्तरावरील कामांसाठी रुपये 
१४१३९.८८ लक्ष एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ क्रमांक ४ येथे 
नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रुपये ७०६९.८८ लक्ष (अक्षरी सत्तर कोटी एकोणसत्तर लक्ष अठ्ठयाऐंशी 
हजार Had) एवढा निधी सन २०२२-२३ मध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास 
शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामे अंदाजित वितरीत ; 
कार्यान्वयीन यंत्रणा 
रक्‍कम रक्‍कम 
Ss a 2 3 Ie ४_| 4 
कोकण विभाग 
१) ठाणे | कल्याण तालुक्‍यातील 
डोंबिवली (दावडी) व अधिक्षक अभियंता, 
भाळ येथील पक्षी ५००.०० २५०.०० | सार्वजनिक बांधकाम 
अभयारण्याचे मंडळ, ठाणे 
सुशोभिकरण करणे 
2 ठाणे ।मौजे श्री मलंगवाडी Hea 
परीसर सुशोभिकरण eae see 
any aaa ४००.०० २००.०० | सार्वजनिक बांधकाम 
, ता. अंबरनाथ गाळा 
जि. ठाणे wis 
3) रायगड दत्तात्रय देवस्थान 
मंदिर, चिंचवली 
गोरेगाव, ता. माणगांव कार्यकारी अभियंता, 
येथे भक्तनिवास व ११०.०० ५५.०० | सार्वजनिक बांधकाम 
कमानीचे बांधकाम विभाग, महाड 
करणे, जि. रायगड 
४ रत्नागिरी रत्नागिरी जिल्ह्यातील 
विकास कामे 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


घोसाळेफाटा- आंबडवे- 
शिगवण-आंबवणे च 
दंडनगरी-पणदेरी- 
बहिरवली रस्ता प्रजिमा 
२ चे कि. मी. ९/६० ते 
११/२०० या मिसिंग 
लिंकचे बांधकाम करणे 
(मातीकाम, खडीकरण 
गटर बाजुपट्टी मो-या) 
ता. मंडणगड 


900,00 


५०.०० 


मौजे जामगे ते पालगड 
किल्ला रस्त्याची ३ 
सुधारणा करणे 
(सुरक्षारक्षक भिंतीचे 
बांधकाम करणे) ता. खेड 


(90,00 


34.00 


| 


लाटीमाळ-चिंचवाडी - 
माथेगुजर रस्ता ग्रा.मा. 
१३ चे मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण करणे, ता. 
दापोली 


५०.०० 


२५.०० 


केळशी गाव अंतर्गत 
रस्त्याचे मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण करणे, 
कॉक्रीटीकरण करणे व 
गटर ॒ बांधणे, ता. 
दापोली 


900,00 


५०.०० 


आसुद पुल ते मुरुड 
रस्ता ग्रा.मा. २४ चे 
काँक्रीटीकरण करणे, 
ता. दापोली 


१५०.०० 


94.00 


ग्रामपंचायत - 
पन्हाळेकाझी- कोडजाई 
नदी पुल ते 
होलेश्वरवाडी रस्त्याचे 
मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण करणे, ता. 
दापोली 


३०.०० 


१५.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, चिपळूण 


एकूण 


५००.०० 


२५०.०० 


५) रत्नागिरी 


रत्नागिरी जिल्ह्यातील 
विकास कामे 


रत्नागिरी भाटये 
गावातील समुद्रकिनारी 
पर्यटकांच्या सोयीसाठी 
कट्टा बांधणे 
बसण्यासाठी सिटीग बेच 


२०.०० 


90,00 


कार्यकारी अभियंता, 
उत्तर रत्नागिरी, 

सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, रत्नागिरी 


पृष्ठ ३३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


बांधणे आणि चौपाटीवर 
हायमास्ट लाईट 
बसविणे छोटया 
स्टॉलसाठी होड उभारणे 


रत्नागिरी आरेवारे 
समुद्रकिनारी लाईट 
व्यवस्था करणे येणा-या 
पर्यटकांसाठी 

बसण्यासाठी कट्टे अगर 
सिटीग बेच बांधणे आणि 
चौपाटीवर हायमॅक्‍्स 
लाईट बसविणे छोटया 
स्टॉलसाठी होड उभारणे 


१५.०० 


७.५० 


एकूण 


३५.०० 


१७.५० 


६) सिधुदर्ग 


जिल्हा faye, ता. 
सावंतवाडी येथील 
आंबोली महादेव गड 
पर्यटनस्थळाचे 
सुशोभिकरण करणे. 


५०.०० 


२५.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
उत्तर रत्नागिरी, 

सार्वजनिक बांधकाम 

विभाग, सांवतवाडी 


७ पालघर 


मोखाडा तालुक्‍यातील 
विकास कामे, जि. 
पालघर 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
देवबांध पर्यटन स्थळ 
रस्त्यावर 
कि.मी.१७/६०० ते 
१८/०० मध्ये अपघाती 
ठिकाणी उपाययोजना 
करणे 


90,00 


५.०० 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ घुटकेश्वर 
मंदिर,वाकडपाडा 
रस्त्यावर 
कि.मी.२३/६०० ते 
२४/०० मध्ये 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


देवबांध पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ  गांधीपूल 
रस्त्यावर कि.मी. ७/०० 
ते ८/०० मध्ये खोल 
दरीच्या बाजूस 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, जव्हार 


पृष्ठ ३३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
सूर्यमाळ wey स्थळ 
रस्तयावर कि.मी. 
९४/०० ते ९४/५०० मध्ये 
वळण रस्त्यावर 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


4 


देवबांध पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ  गांधीपूल 
रस्त्यावर कि.मी. 
१६/०० ते १७/०० मध्ये 
खोल दरीच्या बाजूस 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
सूर्यमाळ पर्यटन्‌ स्थळ 
रस्तयावर कि.मी. 
९६/०० त ९७/५०० मध्ये 
वळण रस्त्यावर 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ घुटकेश्वर 
मंदिर,वाकडपाडा 
रस्त्यावर 
कि.मी.२७/६०० ते 
२८/०० मध्ये 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
देवबांध पर्यटन स्थळ 
रस्त्यावर 
कि.मी.१७/०० ते 
१७/५०० मध्ये अपघाती 
ठिकाणी उपाययोजना 
करणे 


90,00 


५.०० 


देवबांध पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ  गांधीपूल 
रस्त्यावर कि.मी. ४/०० 
ते ५/०० मध्ये खोल 
दरीच्या बाजूस 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


१० 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ  घुटकेश्वर 
मंदिर,वाकडपाडा 
रस्त्यावर कि.मी.२३/०० 
ते २३/५०० मध्ये 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


पृष्ठ ३३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


११ 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
देवबांध पर्यटन स्थळ 
रस्त्यावर 
कि.मी.१८/६०० ते 
१९/०० मध्ये अपघाती 
ठिकाणी उपाययोजना 
करणे 


90,00 


५.०० 


१२ 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
सूर्यमाळ पर्यटन्‌ स्थळ 
रस्तयावर कि.मी. 
९५/०० त ९५/४०० मध्ये 
वळण रस्त्यावर 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


१३ 


देवबांध पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ  गांधीपूल 
रस्त्यावर कि.मी. ६/०० 
ते ७/०० मध्ये खोल 
दरीच्या बाजूस 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


१8 


देवबांध पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ  गांधीपूल 
रस्त्यावर कि.मी. ८/०० 
ते ९/०० मध्ये खोल 
दरीच्या बाजूस 
उपाययोजना करणे. 


90,00 


५.०० 


१५ 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
WARIS  घुटकेश्वर 
मंदिर,वाकडपाडा 
रस्त्यावर कि.मी.२५/०० 
ते २५/६०० मध्ये 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 
उपाययोजना करणे. 


90,00 


५.०० 


१६ 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ घुटकेश्वर 
मंदिर,वाकडपाडा 
रस्त्यावर 
कि.मी.२५/६०० ते 
२६/०० मध्ये 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


१७ 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
देवबांध पर्यटन स्थळ 
रस्त्यावर 
कि.मी.२१/६०० ते 
२२/५०० मध्ये अपघाती 
ठिकाणी उपाययोजना 
करणे 


90,00 


५.०० 


पृष्ठ ३३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


१ट 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
देवबांध पर्यटन स्थळ 
रस्त्यावर 
कि.मी.२१/६०० ते 
२१/६०० मध्ये अपघाती 
ठिकाणी उपाययोजना 
करणे 


90,00 


५.०० 


१९ 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ घुटकेश्वर 
मंदिर,वाकडपाडा 
रस्त्यावर 
कि.मी.२६/७०० ते 
२७/०० मध्ये 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


२० 


देवबांध पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ  गांधीपूल 
रस्त्यावर कि.मी. 
१५/०० ते १६/०० मध्ये 
खोल दरीच्या बाजूस 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


२१ 


देवबांध पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ  गांधीपूल 
रस्त्यावर 
कि.मी.१३८/०० ते 
१४/०० मध्ये खोल 
दरीच्या बाजूस 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
सूर्यमाळ पर्यटन स्थळ 
रस्त्यावर कि.मी. 
९४/०० ते ९५/०० मध्ये 
वळण रस्त्यावर 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


देवबांध पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ  गांधीपूल 
रस्त्यावर कि.मी. ९/०० 
ते १०/०० मध्ये खोल 
दरीच्या बाजूस 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


२४ 


देवबांध पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ  गांधीपूल 
रस्त्यावर कि.मी. 
१०/०० ते ११/०० मध्ये 
खोल दरीच्या बाजूस 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


पृष्ठ ३३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


a4 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ घुटकेश्वर 
मंदिर,वाकडपाडा 
रस्त्यावर 

कि.मी.२६/०० ते 
२६/४०० मध्ये 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 
उपाययोजना करणे. 


90,00 


५.०० 


२६ 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ घुटकेश्वर 
मंदिर,वाकडपाडा 
रस्त्यावर 
कि.मी.२०/१०० ते 
२०/५०० मध्ये 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 
उपाययोजना करणे. 


90,00 


५.०० 


२७ 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
देवबांध पर्यटन स्थळ 
रस्त्यावर 
कि.मी.१९/६०० ते 
२०/०० मध्ये अपघाती 
ठिकाणी उपाययोजना 
करणे 


90,00 


५.०० 


२८ 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
सूर्यमाळ पर्यटन स्थळ 
रस्त्यावर कि.मी. 
९५/४०० ते ९६/०० मध्ये 
वळण रस्त्यावर 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


२९ 


देवबांध पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ  गांधीपूल 
रस्त्यावर कि.मी. 
१४/०० ते १५/०० मध्ये 
खोल दरीच्या बाजूस 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ घुटकेश्वर 
मंदिर,वाकडपाडा 
रस्त्यावर 

कि.मी.२७/०० ते 
२७/३०० मध्ये 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


पृष्ठ ३३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


२३१ 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
देवबांध पर्यटन स्थळ 
रस्त्यावर 
कि.मी.२०/६०० ते 
२१/०० मध्ये अपघाती 
ठिकाणी उपाययोजना 
करणे 


90,00 


५.०० 


३२ 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
सूर्यमाळ पर्यटन्‌ स्थळ 
रस्त्यावर कि.मी. ९६/०० 
ते ९६/५०० मध्ये वळण 
रस्त्यावर उपाययोजना 
करणे 


90,00 


५.०० 


33 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
देवबांध पर्यटन स्थळ 
रस्त्यावर 
कि.मी.१८/१०० ते 
१८/६०० मध्ये अपघाती 
ठिकाणी उपाययोजना 
करणे 


90,00 


५.०० 


२४ 


देवबांध पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ गांधीपूल 
रस्त्यावर कि.मी. ११/०० 
ते १२/०० मध्ये खोल 
दरीच्या बाजूस 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


३५ 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ  घुटकेश्वर 
मंदिर,वाकडपाडा 
रस्त्यावर 

कि.मी.२४/५०० ते 
२५/०० मध्ये 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


३६ 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ  घुटकेश्वर 
मंदिर,वाकडपाडा 
रस्त्यावर कि.मी.२४/०० 
ते २४/४०० मध्ये 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


३७ 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
देवबांध पर्यटन स्थळ 
रस्त्यावर 
कि.मी.१९/१०० ते 
१९/५०० मध्ये अपघाती 
ठिकाणी उपाययोजना 
करणे 


90,00 


५.०० 


पृष्ठ ३३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


२८ 


देवबांध पर्यटन स्थळ ते 
यात्रास्थळ  गांधीपूल 
रस्त्यावर कि.मी. 
१२/०० ते १३/०० मध्ये 
खोल दरीच्या बाजूस 
उपाययोजना करणे 


90,00 


५.०० 


एकूण 


३८०.०० 


एकूण कोकण विभाग 


१९७५.०० 


कामे 


अंदाजित 
रक्‍कम 


कार्यान्वयीन यंत्रणा 


२ 


३ 


षु 


नाशिक विभाग 


८) नाशिक 


चांदोरी ता. निफाड येथे 
शिवसृष्टी उभारणे,जि. 
नाशिक 


५६००.०० 


२५०.०० 


कार्यकारी अभियंता 

बांधकाम (इवद क्र.३) 
विभाग, जिल्हा 
परिषद, नाशिक 


धुळे जिल्ह्यातील 
विकास कामे 


मौजे विखरण, ता. 
शिरपुर, जि. धुळे येथे 
दत्त मंदिर येथे सभामंडप 
बांधकाम व इतर सोयी 
सुविधा करणे 


३८.६६ 


१९.३३ 


मौजे मुळ बिजासनी 
दुर्बडया ता. शिरपुर, 
जि. धुळे सभामंडप 
बांधकाम व इतर सोयी 
सुविधा करणे 


33.99 


१६.५८ 


मौजे आमोदे, ता. 
शिरपुर, जि. धुळे येथे 
गजानन महाराज मंदिर 
सभामंडप बांधकाम व 
इतर सोयी सुविधा करणे 


४९.९९ 


२४.९९ 


मौजे टेंभे, ता. शिरपुर, 
जि. धुळे येथे श्री AYRES 
महाराज मंदिर येथे 
सभामंडप बांधकाम व 
इतर सोयी सुविधा करणे 


३४.९९ 


१७.४९ 


मौजे विखरण, ता. 
शिरपुर, जि. धुळे येथे 
स्वामी समर्थ महाराज 
मंदिर येथे कम्पाऊंड वॉल 
व इतर सोयी सुविधा 
करणे 


१५.०० 


७.५० 


कार्यकारी अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम 
(उत्तर) विभाग धुळे 


पृष्ठ ३३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


मौजे कुवे, ता. शिरपुर, 
जि. धुळे येथे महादेव 
मंदिर येथे सोयी सुविधा 
करणे 


१५.०० 


७.५० 


मौजे विखरण, ता. 
शिरपुर, जि. धुळे येथे 
दत्त मंदिर सभामंडप 
बांधकाम व इतर सोयी 
सुविधा करणे 


44.32 


२७.६६ 


१० 


मौजे बोराडी, ता. 
शिरपुर, जि. धुळे येथे 
सती देवी येथील सोयी 
सुविधा करणे 


५१.१७ 


२५.५८ 


११ 


मौजे अर्थे, ता. शिरपुर, 
जि. धुळे खाटे श्वरमंदिर 
येथील सोयी सुविधा 
करणे 


९०.०० 


२०.०० 


१२ 


मौज शिगावे, ता. 
शिरपुर, जि. धुळे समस्त 
ग्रामस्थ शिव मंदिर 
येथील सोयी सुविधा 
करणे 


५०.०५ 


२५.०२ 


१३ 


मौजे आमळी, ता. साक्री, 
जि. धुळे येथील श्री 
कन्हैलाळ महाराज 
मंदिर पर्यटन स्थळ येथे 
मुख्य दरवाजा 
भोजनालय हॉल व 
सरंक्षण आवार भिंत 
बांधणे 


५०.०० 


२५.०० 


कार्यकारी अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग धुळे 


एकुण 


833.34 


२१६.६७ 


90) अहमदनगर 


ता. कर्जत व ता. 
जामखेड, जि 
अहमदनगर 


श्री संत गोदड महाराज 
जन्मस्थळ, ता. कर्जत 
परिसरात भाविकांसाठी 
प्रवेशव्दार, पाण्याची 
टाकी, सभामंडप, पुरुष 
व महिलांकरिता 
स्वच्छता गृह बांधणे, 
परिसरातील रस्ते 
कॉक्रीटीकरण व 
सुशोभिकरण करणे 


340,00 


494.00 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, अहमदनगर 


पृष्ठ ३३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


श्री क्षेत्र जगदंबादेवी 
मंदिर मोहरी, ता. 
जामखेड, जि 
अहमदनगर परिसरात 
भाविकासाठी प्रवेशव्दार 
पाण्याची टाकी 
सभामंडप पुरुष व 
महिलांकरिता स्वच्छता 
गृह बांधणे तसेच 
परिसरातील रस्ते 
कॉक्रीटीकरण व 
सुशोभिकरण व मुख्य 
रस्त्याचे बांधकाम करणे 


१५०.०० 


(94.00 


एकूण 


५००.०० 


२५०.०० 


११) अहमदनगर 


अहमदनगर 
जिल्ह्यातील विकास 
कामे 


मोजे श्रीगोदा ता श्रीगोदा 
जि अहमदनगर येथील 
शेख मोहम्मद महाराज 
मंदिर सुशोभिकरण 
करणे 


९९.९२ 


४९.९६ 


मौजे आगडगाव ता जि 
अहमदनगर येथील श्री 
काळभैरवनाथ देवस्थान 
मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे 


९९.९८ 


४९.९९ 


मौजे केडगाव ता जि 
अहमदनगर येथील श्री 
रेणुकामाता देवस्थान 
मंदिर सुशोभिकरण 
करणे 


४९.९८ 


२४.९९ 


मौजे जवळा ता जामखेड 
जि अहमदनगर येथील 
जवळेश्वर मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण 


५०.०० 


२५.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, अहमदनगर 


एकुण 


२९९.८८ 


१४९.९७ 


१२) नंदूरबार 


शहादा तालुक्यातील श्री 
क्षेत्र केदारेश्वर मंदिर 
सुशोभिकरण व घाट 
बनविणे, ता. शहादा 


२५०.०० 


१२५.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, शहादा 


१३) जळगाव 
(१) 


जळगाव जिल्ह्यातील 
विकास कामे 


पृष्ठ ३३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


षु 


खंडोबा मंदिर, कराडी 
ता पारोळा जि. जळगांव 
येथील या तिर्थचेत्राचा 
पर्यटन निधी अंतर्गत 
विकास करणे 


900,00 


५०.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, जळगाव 


एकूण 


900,00 


५०.०० 


१३) जळगाव 
(2) 


खंडोबा मंदिर बोळे, ता. 
पारोळा, जि. जळगाव 
येथील या तिर्थक्षेत्राचा 
पर्यटन निधी अंतर्गत 
विकास करणे खालील 
प्रमाणे 


Construction of Praver 
Block at Bole near 
Khandoba Mandir Tal 
Parola Dist Jalgaon 


१६.६७ 


Insurance & other 


Essencial Charges 


3.32 


Construction of 
Sabhamandap at Bole 
near Khandoba 
Mandir Tal Parola Dist 
Jalgaon 


५०.१२ 


Insurance & other 
Essencial Charges 


९.८६ 


५ 


Construction of 
Protection wall at Bole 
near Khandoba 
Mandir Tal Parola Dist 
Jalgaon 


१६.६३ 


Insurance & other 
Essencial charges 


३.३६ 


४९.९८ 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, अमळनेर 


एकूण 


९९.९६ 


४९.९८ 


एकूण नाशिक विभाग 


२१८३.१९ 


१०९१.५९ 


कामे 


अंदाजित 
रक्‍कम 


वितरीत 
रक्‍कम 


कार्यान्वयीन यंत्रणा 


२ 


३ 


| 8 | 


षु 


पुणे विभाग 


१४) सातारा 


सातारा जिल्ह्यातील 
विकास कामे 


4 


मौजे खेड येथील 
अंतर्गत रस्ता, ट्रिमिक्स, 
कॉक्रिटीकरण व बंदिस्त 
गटर बांधणे, ता. सातारा 


900,00 


५०.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, सातारा 


पृष्ठ ३३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


मौजे कोडोली येथील 
जानाई मळाई मंदिर 
परिसर सुशोभिकरण 
करणे व अंतर्गत रस्ता, 
ट्रिमिक्स, कॉक्रिटीकरण 
व बंदिस्त गटर बांधणे, 
ता. सातारा 


900,00 


५०.०० 


मौजे देगांव येथील 
अंतर्गत रस्ता, ट्रिमिक्स, 
कॉक्रिटीकरण व बंदिस्त 
गटर बांधणे, ता. सातारा 


900,00 


५०.०० 


मोजे क्षेत्रमाहुळी येथील 
अंतर्गत रस्ता, ट्रिमिक्स, 
कॉक्रिटीकरण व बंदिस्त 
गटर बांधणे, ता. सातारा 


900,00 


५०.०० 


मौजे कुमठे येथील 
अंतर्गत रस्ता, ट्रिमिक्स, 
कॉक्रिटीकरण व बंदिस्त 
गटर बांधणे, ता. सातारा 


१००,०० 


५०.०० 


एकूण 


५००.०० 


२५०.०० 


१५) सांगली 


खानापूर तालुक्‍यातील 
विकास कामे 


पारे विटा, ता. खानापूर 
येथील दर्गा व मंदिर 
परिसर सुशोभिकरण व 
अनुषंगिक कामे 


४१०.६२३ 


२०५.३१ 


भाळवणी, ता. खानापूर 
कोटेश्वर मंदिर येथे 
परिसर विकास कामे 


५०.३६ 


२५.१८ 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
(पश्चिम) विभाग, 
सांगली 


एकूण 


४६०.९९ 


230.88 


१६) कोल्हापूर 


मौजे कासार्डे येथील श्री 
स्वयंभु महादेव तीर्थक्षेत्र 
येथे धापेश्वर मंदिर 
बांधकाम, सरंक्षण भिंत, 
वाहनतळ, पोहोच रस्ते 
व परिसर सुशोभिकरण 
करणे, ता. शाहूवाडी, 
जि. कोल्हापूर 


२२५.०० 


992.40 


कार्यकारी अभियंता 
विशेष प्रकल्प (सा.बां.) 
विभाग ,कोल्हापुर 


१७) कोल्हापुर 


कोल्हापुर जिल्हयातील 
ता. हातकणंगले अंतर्गत 
विकास कामे 


पृष्ठ ३३ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


मौ रुई येथील प्राचीन 
व्यंकटेश मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे 


४९.९९ 


२४.९९ 


मौ. रुई येथील प्राचीन 
व्यंकटेश मंदिर परिसरात 
पेव्हीग ब्लॉक बसविणे 


४९.९९ 


२४.९९ 


मौ. रुई येथील प्राचीन 
व्यंकटेश मंदिर परिसरात 
संरक्षक भिंत बांधणे 


४९.९९ 


२४.९९ 


कार्यकारी अभियंता 
(बांधकाम), जि.प., 
कोल्हापूर 


एकूण 


१४९.९७ 


७४.९८ 


१८) कोल्हापूर 


ता. आजरा, ता. 
राधानगरी व ता. 
भुदरगड येथील विकास 
कामे, जि.कोल्हापूर 


हाळोळी, ता. आजरा, 
जि कोल्हापुर येथील 
चाळोबा चौक परिसर 
सुशोभिकरण करणे 


१७५.०० 


८७.५० 


राधानगरी, ता. 
राधानगरी, जि. कोल्हापुर 
येथील अंबाबाई चौक 
परिसर सुशोभिकरण 
करणे 


१७५.०० 


८७.५० 


कोल्हापुर जिल्हयतील 
भुदरगड तालुक्यातील 
गारगोटी येथील श्री 
सदगुरु मुळे महाराज 
चौक परिसर सुधारणा 
करणे 


१५०.०० 


(9५.०० 


कार्यकारी अभियंता 
बांधकाम विभाग 
(दक्षिण), कोल्हापुर 


एकूण 


५००.०० 


२५०.०० 


कोल्हापुर जिल्हयातील 
a शिरोळ अंतर्गत 
विकास कामे 


श्री क्षेत्र नृसिहवाडी 
येथील पार्किगनजीक 
दुकानगाळे व यात्री 
निवास बांधणे 


900,00 


५०.०० 


गेस्ट SIGS जवळ यात्री 
निवास बांधणे 


(90,00 


34.00 


जोशी भोजनालय नजीक 
क्रॉक्रीटीकरण व 
चारचाकी गाडी पार्किंग 
व्यवस्था करणे 


८०.०० 


९०.०० 


कार्यकारी अभियंता 
बांधकाम विभाग 
जिल्हा परिषद 
कोल्हापुर 


पृष्ठ ३३ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


माहेश्वरी मंगळ 
कार्यालयाजवळ व 
बनभाग येथे मोटार 
सायकल पार्किंग 
व्यवस्था करणे 


५०.०० 


२५.०० 


एकूण 


३००.०० 


१५०.०० 


कल्लेश्वर मंदिर 
परिसरातीळ विकास 
कामे 


कल्लेश्वर मंदिर परिसरात 
दुकान गाळे व सभागृह 
बांधणे 


३०.०० 


94.00 


भक्त निवास बांधणे मो 
कौथळी ता शिरोळ 


३०.०० 


१५.०० 


कल्लेश्वर मंदिर 
सुशोभिकरण करणे 


३०.०० 


१५.०० 


कल्लेश्वर मंदिर 
परिसरातील wed 
क्रॉंक्रीटीकरण करणे 


३०.०० 


१५.०० 


कल्लेश्वर मंदिर 
परिसरातील रस्ते 
क्रॉक्रीटीकरण करणे 
भाग -२ 


३०.०० 


१५.०० 


कल्लेश्वर मंदिर परिसरात 
अंडर ग्राऊंड गर्टर्स 
करणे 


३०.०० 


१५.०० 


कल्लेश्वर मंदिर 
सुशोभिकरण करणे 


२०.०० 


१०,०० 


कार्यकारी अभियंता 
बांधकाम विभाग 
जिल्हा परिषद 
कोल्हापुर 


एकुण 


२००.०० 


900,00 


एकूण १९ (942) 


4OO,00 


240,00 


20) कोल्हापुर 


कोल्हापुर जिल्हयातील 
a ome अंतर्गत 
विकास कामे 


मौ. वाळवे खुर्द येथील 
हनुमान मंदिर ते 
नदीघाट पर्यंत जाणारा 
पालखी मार्ग करणे 


८९.६५ 


४४.८२ 


मौ. वाळवे खुर्द येथील 
हनुमान मंदिर परिसार 
सुधारणा करणे 


२८८.०५ 


१४४.०२ 


मौ. वाळवे खुर्द येथे 
नर्दीघाट बांधणे 


२६.४४ 


१३.२२ 


कार्यकारी अभियंता 
बांधकाम विभाग 
जिल्हा परिषद 
कोल्हापुर 


पृष्ठ ३३ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


मौ. वाळवे खुर्द येथील 
हनुमान मंदिर परिसरात 
पुरुष भक्‍त निवास 
बांधणे 


२६.६३ 


93.39 


षु 


मौ वाळवे खुर्द येथील 
हनुमान मंदिर परिसरात 
स्री भक्‍त निवास बांधणे 


३०.४७ 


१५.२३ 


मौ. वाळवे खुर्द येथील 
हनुमान मंदिर परिसरात 
स्वच्छतागृह 


१०.५० 


५.२५ 


मौ. वाळवे खुर्द येथील 
हनुमान मंदिर परिसरात 
पुरुष ओपन हॉल बांधणे 


२८.२१ 


१४.१० 


एकूण 


४९९.९५ 


२४९.९६ 


मौजे अतिग्रे येथे गावची 
प्रवेश कमान उभारणे, 
ता. हातकणंगले 


८६.०३ 


४१.५१ 


कार्यकारी अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग कोल्हापुर 


हलदहिवडी, ता. 
सांगोला, जिल्हा 
सोलापूर येथील विकास 
कामे 


हलदहिवडी ता. 
सांगोला श्री लक्ष्मीदेवी 
मंदिर परिसरात पेव्हिंग 
ब्लॉक बसविणे 


३०.०० 


44.00 


हळलदहिवडी ता सांगोला 
श्री लक्ष्मीदेवी मंदिर येथे 
कॉक्रीट रस्ता करणे 


२०.०० 


90,00 


हलदहिवडी ता. 
सांगोळा येथे कुंभार 
पाटी ते श्री लक्ष्मीदेवी 
मंदिर रस्ता करणे 


34.00 


१७.५० 


Bocas! ता सांगोळा 
सिध्दनाथ देवस्थान 
सुशोभिकरण करणे 


२०.०० 


90,00 


पु 


हलदहिवडी ता सांगोला 
श्री लक्ष्मीदेवी 
मंदिरासमोर सभामंडप 
बांधणे 


२०.०० 


90,00 


कार्यकारी अभियंता, 
बांधकाम विभाग क्र.२, 
जि. प. सोलापूर 


एकूण 


१२५.०० 


६२.५० 


एकूण पुणे विभाग 


३०४६.९४ 


१५२३.४३ 


पृष्ठ ३३ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


कामे 


अंदाजित 
रक्‍कम 


कार्यान्वयीन यंत्रणा 


२ 


३ 


षु 


अमरावती विभाग 


२३)बुलडाणा 


बुलडाणा जिल्ह्यातील 
विकास कामे 


Construction of Ghat 
& Other 
Mischelleneous work 
at Sant 
Maharaj 


Sakharam 

Sansthan 
Ellora Tq. Jalgaon 
Jamod dist 


Buldhanan 


900,00 


५०.०० 


Construction of 
Palkhi Marg for shri 
Mahasidhha Maharaj 
Sansthan Dhanora 
Maharasiddha Tq 
Jalgaon Jamod Dist 


Buldhana 


५०.०० 


२५.०० 


Construction of 
Sabhagruh near 
Datta Mandir on G.P. 
Land at Jawala Bk 
Tq Shegaon Dist 
Buldhana 


30,00 


१५.०० 


? 


Construction of 
Palkhi Marg for shri 


Khotshwar Santhan 


Eklara Banoda Tq 
Sangrampur Dist 
Buldhana 


५०.०० 


२५.०० 


Construction of 
Palkhi Marg for Shri 
Sonaji Maharaj 
Sansthan Sonala Tq 
Sangrampur Dist 


Buldhana 


५०.०० 


२५.०० 


Construction of 
Sabhagruh near 
Mahasiddha Maharaj 
Temple on G P Land 
at Palsoda Tq 
Sangrampur Dist 
Buldhana 


९०.०० 


२०.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, बुलडाणा 


पृष्ठ ३३ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


Construction of Ghat 
& other 
Mischelleneous work 
at Sonaji Maharaj 
Sansthan Bawanbir 
Tq Sangrampur Dist 


Buldhana 


400,00 


५०.०० 


Construction of 
Palkhi Marg for Shri 
Swami Govid 
Chaitanyaji 
Shraddha Ashram 
Tunki Tq 
Sangrampur Dist 


Maharaj 


Buldhana 


30,00 


44.00 


Construction of 
Palkhi Marg for Shri 
Aawjisiddha Maharaj 
Santhan Sungaon Tq 
Jalgaon Jamod dist 
Buldhana 


५०.०० 


२५.०० 


एकूण 


4OO,00 


२५०.०० 


२४) बुलडाणा 


शहरालगत 
येळगाव 


बुलडाणा 
असलेल्या 
जलाडायाच्या 
भिंतीसमोरीळ पडीक 
जागेवर पर्यटन केंद्र 
उभारणे. 


बोटींग, went व 
तलाव भाग-१ विकसित 
करणे तसेच लहान 
मुलांचे खेळाचे मैदान 
विकसित करणे . भाग-१ 


५००.०० 


२५०.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
मुख्याधिकारी, 
नगरपरिषद, बुलडाणा 


२५) यवतमाळ 


ता. पुसद जि. यवतमाळ 
येथील विकास कामे 


हर्षी, ता. पुसद जि. 
यवतमाळ येथे महादेव 
मंदिर परिसरातील 
विविध सिमेंट काँक्रीट 
रस्त्याचे बांधकाम, 
संरक्षण कठडे, संरक्षण 
भिंत, पेव्हर ब्लॉक, 
सौंदर्यीकरण करणे. 


५०.०० 


२५.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, पुसद 


पृष्ठ ३३ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


मोहा ईजारा, ता. पुसद 
जि. यवतमाळ येथे 
महाजी महाराज मंदिर 
परिसरातील विविध 
सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे 
बांधकाम, संरक्षण 
कठडे, संरक्षण भिंत, 
पेव्हर ब्लॉक, 
सौंदर्यीकरण करणे. 


२५.०० 


१२.५० 


पांढुर्णा (केदारलिंग), ता. 
पुसद, जि. यवतमाळ 
येथे महादेव मंदिर 
परिसरातील विविध 
सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे 
बांधकाम, संरक्षण 
कठडे, संरक्षण भिंत, 
पेव्हर ब्लॉक, 
सौंदर्यीकरण करणे. 


५०.०० 


२५.०० 


श्रीरामपूर, ता. पुसद, 
जि. यवतमाळ येथे 
जगदंबा देवस्थान 
परिसरातील विविध 
सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे 
बांधकाम, संरक्षण 
कठडे, संरक्षण भिंत, 
पेव्हर ब्लॉक, 
सौंदर्यीकरण करणे. 


५०.०० 


२५.०० 


शेलु (बु, ता. पुसद जि. 
यवतमाळ येथे जगदंबा 
देवस्थान परिसरातील 
विविध सिमेंट कॉक्रीट 
रस्त्याचे बांधकाम, 
संरक्षण कठडे, संरक्षण 
भिंत, पेव्हर ब्लॉक, 
सौंदर्यीकरण करणे. 


५०.०० 


२५.०० 


भंडारी, ता. पुसद, जि. 
यवतमाळ येथे 
विभांडकेश्वर देवस्थान 
परिसरातील विविध 
सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे 
बांधकाम, संरक्षण 
कठडे, संरक्षण भिंत, 
पेव्हर ब्लॉक, 
सौंदर्यीकरण करणे. 


५०.०० 


२५.०० 


पृष्ठ ३३ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


शेबांळपिंप्री, ता. पुसद, 
जि. यवतमाळ येथे 
शोंबाळेश्वरर देवस्थान 
परिसरातील विविध 
सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे 
बांधकाम, संरक्षण 
कठडे, संरक्षण भिंत, 
पेव्हर ब्लॉक, 
सौंदर्यीकरण करणे. 


५०.०० 


२५.०० 


ब्राम्हणगांव, ता. पुसद, 
जि. यवतमाळ येथे 
श्रृंगरुपी देवस्थान 
परिसरातील विविध 
सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे 
बांधकाम, संरक्षण 
कठडे, संरक्षण भिंत 
पेव्हर ब्लॉक, 
सौंदर्यीकरण करणे. 


५०.०० 


२५.०० 


पुसद, ता. पुसद, जि. 
यवतमाळ येथे धनकेश्वर 
देवस्थान परिसरातील 
विविध सिमेंट काँक्रीट 
रस्त्याचे बांधकाम, 
संरक्षण कठडे, संरक्षण 
भिंत, पेव्हर ब्लॉक, 
सौंदर्यीकरण करणे. 


५०.०० 


२५.०० 


१० 


एरंडा, ता.पुसद, जि. 
यवतमाळ येथे 
रामसिंगबाबा देवस्थान 
परिसरातील विविध 
सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे 
बांधकाम, संरक्षण 
कठडे, संरक्षण भिंत, 
पेव्हर ब्लॉक, 
सौंदर्यीकरण करणे. 


२५.०० 


१२.५० 


एकूण 


४५०.०० 


२२५.०० 


२६) यवतमाळ 


ता. राळेगांव व ता. 
केळापुर येथील विकास 
कामे, जि. यवतमाळ 


रावेरी, ता. राळेगांव, 
जि. यवतमाळ येथील 
सितामाता मंदिर जवळ 
विकास कामे संरक्षण 
भिंत व भक्त निवास 
बांधकाम करणे 


१२०.०० 


६०.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग,पांढरकवडा 


पृष्ठ ३३ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


२ सखी, ता. केळापुर, जि. 
यवतमाळ येथील 
शिवगड परिसरामध्ये ३०.०० १५.०० 
सभागृहाचे बांधकाम व 
सौदर्यीकरण करणे 
एकूण १५०.०० (94.00 
२७ यवतमाळ । उमरखेड, ता. 
उमरखेड, जि. 
यवतमाळ येथील 
विकास कामे 
१ उमरखेड, ता. 
उमरखेड, जि. 
यवतमाळ येथील 
: 400,00 ५०.०० 
जगदंबा माता 
देवस्थानचा विकास नो गवा 
करणे ; 
—— सार्वजनिक बांधकाम 
२ | ता. fount पुसद 
उमरखेड, जि. ग 
यवतमाळ येथील श्री 
सिध्देऱवर महादेव मंदिर eee aoa 
देवस्थानचा विकास 
करणे 
एकूण 200,00 400,00 
२८) यवतमाळ | यवतमाळ जिल्ह्यातील 
विकास कामे 
१ महिला समाज पांगरी, 
ता.जि. यवतमाळ येथील sees cae 
Sea कार्यकारी अभियंता, 
; a a Se 0000006030 
तागा या या विभाग, यवतमाळ 
(कामठवाड) ता. दारव्हा 
जि. यवतमाळ येथील on ee 
विकास कामे 
एकूण २९९.९८ १४९.९९ 
२९) वाशिम वाशिम जिल्ह्यातील 
विकास कामे 
१ मौजे डव्हा ता. मालेगांव 
गोत आहात कार्यकारी अभियंता, 
संस्थान येथे ४ दा रित ae 
५१.०० ५.५० | सार्वजनिक बांधकाम 


मंदिरासमोर पेव्हर 
ब्लॉक व टिनशोड करणे 


विभाग, वाशिम 


पृष्ठ ३३ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


मौजे सोनाळा, ता. 
मालेगांव येथे सोनल 
प्रकल्प येथे सौदर्यीकरण 
करणे व टिनशेड काम 
करणे 


५१.०० 


२५.५० 


चाकातिर्थ प्रकल्प डव्हा 
ता मालेगांव येथे पेवर 
ब्लॉक टिनशेड व 
सौदर्यीकरण करणे 


५१.०० 


२५.५० 


जानगीर महाराज 
संस्थान शिरपुर ता 
मालेगांव येथे 
सौदर्यीकरण करणे 


५१.०० 


२५.५० 


एकूण 


२०४.०० 


१०२.०० 


अमरावती विभाग एकूण 


२३०३.९८ 


११५१.९९ 


कामे 


अंदाजित 
रक्‍कम 


वितरीत 
रक्‍कम 


कार्यान्वयीन यंत्रणा 


२ 


३ 


| 8 | 


षु 


नागपूर विभाग 


३०) नागपूर 


नरखेड व कामठी 
तालुक्यातील विकास 
कामे, जि. नागपूर 


नरखेड तालुक्‍यातील 
मौजा बेलोना येथील 
हनुमान मंदिर 
परिसरातील विविध 
विकास कामे 


२४९.९७ 


१२४.९८ 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग क्र. २ नागपूर 


कामठी तालुक्‍यातील 
कन्हान घाट वरील साई 
मंदिराच्या विविध 
विकास कामांकरीता 


२४९.९८ 


१२४.९९ 


मौदा तालुक्यातील 
मौजा कोदामेढी येथील 
गरदेश्वरी दुर्गा माता 
मंदिराच्या विविध 
विकास कामे 


२५०.०० 


१२५.०० 


मौदा तालुक्‍यातील 
मौजा माथनी येथील 
गजानन मंदिराचे विविध 
विकास कामांकरीता 


२५०.०० 


१२५.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
बांधकाम विभाग 
(विशेष प्रकल्प), 
नागपूर 


एकूण 


९९९.९५ 


४९९.९७ 


३१) नागपूर 


रामटेक तालुक्‍यातील 
विकास कामे, जि. नागपूर 


पृष्ठ ३३ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


Development of 
Premises at 
Chakradhar 
Temple, At. 


Swami 


Mansar, Taluka 
Ramtek, Dist Nagpur 


200,00 


900,00 


Construction of 
Retaining wall 
(Balance work) at 
Narayan Tekadi, At. 
Mansar, Taluka 

Ramtek, Dist Nagpur 


200,00 


900,00 


कार्यकारी अभियंता, 
बांधकाम विभाग 
(विशेष प्रकल्प), 
नागपूर 


एकूण 


९००.०० 


200,00 


32) भंडारा 


मौजे सावरी (जवाहर 
नगर), ता.जि.भंडारा 
येथील विकास कामे 


सभागृह बांधकाम करणे 


44.00 


प्रवेशव्दार गेटचे 
बांधकाम करणे 


१५.०० 


सभागृहाचे पी ओपी 
लाईटिग करणे 


44.00 


महिला करिता 
स्वच्छतागृह बांधकाम 
करणे 


१५.०० 


पुरुषा करिता 
स्वच्छतागृह बांधकाम 
करणे 


१५.०० 


पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे 


१५.०० 


फवारे व सौदयीकरण 
करणे 


१५.०० 


किचन aS बांधकाम 
करणे 


१५.०० 


भकक्‍तांकरिता भोजन कक्ष 
बांधकाम करणे 


१५.०० 


१० 


आवारभिंत बांधकाम 


करणे 


१५.०० 


११ 


ध्यान कक्ष बांधकाम 
करणे 


94.0 


१२ 


पययटकांना राहण्यासाठी 
निवासाची व्यवस्था 
करणे 


44.00 


९३.६५ 


कार्यकारी अभियंता, 
जिल्हा परिषद,भंडारा 


पृष्ठ ३३ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


१३ 


पर्यटकांना शुध्द 
पीण्याच्या पाण्याकरिता 
जलशुध्दीकरण यंत्र 
लावणे 


७.३० 


कार्यकारी अभियंता, 
ग्रामीण पाणीपुरवठा 
विभाग, जि.प. भंडारा 


एकूण 


१८७.३० 


नागपूर विभाग एकूण 


१५८७.२५ 


कामे 


अंदाजित 
रक्‍कम 


कार्यान्वयीन यंत्रणा 


२ 


३ 


षु 


औरंगाबाद विभाग 


३३) परभणी 


ता. पुर्णा जि. परभणी 
येथील विकास कामे 


परतगंगा तिर्थक्षेत्र पेनुर 
ता.पुर्णा जि. परभणी येथे 
Vet ब्लॉक बसवुन 
osc विद्युतीकरण 
करणे व पाणी पुरवठा व 
फिल्टर बसविणे. 


३०.०० 


१५.०० 


परतगंगा तिर्थक्षेत्र पेनुर 
ता. पुर्णा जि. परभणी 
येथे विद्युतीकरण करणे. 


७५.०० 


३७.५० 


मौजे धनगर टाकळी ता. 
पुर्णा जि. परभणी येथील 
गोदावरील नदीवर घाट 
व रस्ते तयार करणे. 


५०.०० 


२५.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
(बांधकाम) जिल्हा 
परिषद, परभणी 


एकूण 


१५५.०० 


(9७.५० 


३४) परभणी 


परभणी जिल्ह्यातील 
विकास कामे 


नांदगाव (बु ता.जि. 
परभणी येथील विविध 
विकास कामे (नदीचा 
घाट बांधकाम करणे, 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे, 
संगमेश्वर मठापर्यंत 
सी.सी. रस्ता व नाली 
बांधकाम करणे, परिसर 
सुशोभिकरण करणे इ.) 


२५०.०० 


१२५.०० 


मौ. कारेगाव ता.जि. 
परभणी येथील विविध 
विकास कामे 


२५०.०० 


१२५.०० 


कार्यकारी अभियंता 
(बांधकाम), जिल्हा 
परिषद, परभणी 


एकूण 


4OO,00 


२५०.०० 


पृष्ठ ३३ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


३५) परभणी 


जितुर तालुक्यातील मो. 
मैनापुरी, मौ. चारठाणा, 
मौ. शेवडी, मौ. भोगाव, 
मौ. रीडज व मो. 
इटोली, जि. परभणी 


मो. मैनापुरी, ता. forge, 
जि. परभणी येथे 
स्वच्छतागृहाचे बांधकाम 
करणे व पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे, 


५०.०० 


२५.०० 


मौ. चारठाण, ता. 
जिंतुर, जि. परभणी येथे 
बसवेश्वर चौक ते 
सुधाकर आप्पा खके 
यांच्या घरापर्यंत सी.सी. 
रस्ता व नालीचे 
बांधकाम करणे 


५०.०० 


२५.०० 


मौ. शेवडी, ता. जितुर, 
जि. परभणी येथे 
सभामंडप व 
स्वच्छतागृहाचे बांधकाम 
करणे 


५०.०० 


२५.०० 


मौ. भौगांव, ता. जितुर, 
जि. परभणी येथे 
जगदंबा देवी 
परिसरामध्ये 
सभामंडपाचे बांधकाम 
करणे 


५०.०० 


२५.०० 


मौ. रीडज, ता. जितुर, 
जि. परभणी येथे 
सभामंडप व 
स्वच्छतागृहाचे बांधकाम 
करणे 


५०.०० 


२५.०० 


मौ. इटोली, ता. जितुर, 
जि. परभणी येथे 
सभागृह, स्वच्छता गृह, 
पेव्हर ब्लॉक व रस्ता 
बांधकाम करणे 


८०.०० 


९०.०० 


मौ. वालुर, ता. सेलु 
येथीळ पर्यटन स्थळी 
विविध विकास कामे 
करणे 


900,00 


५०.०० 


मौ. हातनुर, ता. सेलु 
येथील पर्यटन स्थळी 
विविध विकास कामे 
करणे 


२०.०० 


१०,०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग , परभणी 


पृष्ठ ३३ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


मौ. जिवाजी जवळा, ता. 
सेलु येथील पर्यटन 
स्थळी विविध विकास 
कामे करणे 


५०.०० 


२५.०० 


एकूण 


५००.०० 


२५०.०० 


३६) नांदेड 


नांदेड जिल्ह्यातील 
विकास कामे 


मौ. खरटवाडी महादेव 
मंदिराकडे जाणा-या 
रस्त्यावर पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे, ता, हदगांव, 
जि. नांदेड 


90,00 


५.०० 


मौ. शिबदरा अडीच 
लिंगेश्वर महादेव मंदिर 
येथे कंपाऊंड वॉला 
बांधकाम करणे ता 
हदगांव जि नांदेड 


90,00 


५.०० 


मौ. खरटवाडी महादेव 
मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे ता, 
हदगांव, जि. नांदेड 


90,00 


५.०० 


मौ. बाचोटी येथे श्री क्षेत्र 
खंडोबा मंदिर येथे सीसी 
रस्ता नाली बांधकाम व 
परीसर सुधारणा करणे 
ता कंधार 


90,00 


५.०० 


4 


मौ.कौठा तपोवन भुमी 
हनुमान टेकडी येथे सी 
सी रस्ता नाली बांधकाम 
व परीसर सुधारणा 
करणे ता कंधार 


90,00 


५.०० 


मौ. कोलंबी येथे श्री बैस 
यांच्या घरापासुन दत्त 
संस्थान प्रतिष्ठानकडे 
जाणारा रस्ता 
मजबुतीकरण सी सी 
करणे ता. नायंगाव, जि. 
नांदेड 


90,00 


५.०० 


मौ. गंगनबीड येथे 
महादेव मंदिर परिसरात 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता. 
नायंगाव, जि. नांदेड 


90,00 


५.०० 


मौ. कोलंबी येथे कृष्ण 
मंदिरा पासुन 
दत्तसंस्थान 


90,00 


५.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, भोकर 


पृष्ठ ३३ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


प्रतिष्ठानकडे जाणारा 
रस्त्यावर पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे ता. नायंगाव, 
जि. नांदेड 


मौ. कोलंबी येथे मुख्य 
कमानीपासुन दत्त 
संस्थान प्रतिष्ठानकडे 
जाणारा रस्ता 
मजबुतीकरण सी सी 
करणे ता. नायंगाव, जि. 
नांदेड 


90,00 


५.०० 


१० 


मौ. गंगनबीड येथे 
महादेव मंदिर परिसरात 
मजबुतीकरण करुण सी 
सी रस्ता करणे ता. 
नायंगाव, जि. नांदेड 


90,00 


५.०० 


एकूण 


900,00 


५०.०० 


३७ नांदेड 


मौ. उमरज येथील 
नामदेव महाराज 
संस्थान परिसरात 
किर्तन मंडप, सभामंडप, 
पुजारी निवास, 
भोजनकक्ष व यात्री 
निवास अंतर्गत सी.सी. 
रस्ता, संरक्षण भिंत 
बांधणे, पार्किंग, 
विद्युतीकरण इत्यादी 
कामे करणे, ता. कंधार, 
जि. नांदेड 


४३६.४९ 


२१८.२४ 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, नांदेड 


३८) लातूर 


लातूर जिल्ह्यातील 
विकास कामे 


मौजे मालेगांव ता. जि. 
लातुर येथील राधाकृष्ण 
मंदिर परिसर येथे पेव्हर 
करणे 


२०.०० 


90,00 


मौजे चिंचोली, ब ता. 
जि. लातुर येथे काळ 
मैरवनाथ मंदिराकडे 
जाणारा पोच रस्ता 
करणे 


90,00 


५.०० 


मौजे सारसा, येथे श्री 
गणेशनाथ मंदिरच्या 
समोरील सभामंडप 
बांधकाम करणे 


२०.०० 


90,00 


कार्यकारी अभियंता 
(बांधकाम), जि.प., 
लातूर 


पृष्ठ ३३ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


मौजे तांदुळवाडी, ता. 
जि. लातुर येथे तुकाई 
देवी मंदिराकडे जाणारा 
रस्ता तयार करणे 


90,00 


५.०० 


पु 


मौजे तांदुळवाडी, ता. 
जि. लातुर येथे तुकाई 
देवी मंदिर संरक्षण भिंत 
बांधकाम करणे 


90,00 


५.०० 


मौजे तांदुळवाडी, ता. 
जि. लातुर येथे विठ्ठल 
रुक्मीणी मंदिर कळंब 
रोड ते मंदिराकडे 
जाणारा रस्ता तयार 
करणे 


90,00 


५.०० 


मौजे कासारजवळा, ता. 
जि. लातुर येथे बालाजी 
मंदिर परिसरात सिमेट 
रस्ता तयार करणे 


90,00 


५.०० 


मौजे अंकोली, ता. जि. 
लातुर येथे बिरुदेव 
मंदिर परिसरासमोर 
सभामंडप बांधकाम 
करणे 


90,00 


५.०० 


मौजे सलगरा, बु ता. 
जि. लातुर येथे खंडोबा 
मंदिर परिसरास 
विकसित करणे 


९.६५ 


४.८२ 


१० 


मौजे गोढाळा, ता. 
रेणापुर येथे महादेव 
मंदिर परिसरात पेव्हर 
ब्लॉक रस्ता करणे 


९.९५ 


४.९७ 


११ 


मौजे गोढाळा, ता. 
रेणापुर येथे महादेव 
मंदिर परिसरात 
सभामंडप बांधकाम 
करणे 


90,00 


५.०० 


एकुण 


१२९.६० 


६४.७९ 


38) लातूर 


लातूर जिल्ह्यातील 
विकास कामे 


मौजे हाळी (खु ता. 
चाकूर जि लातूर येथिल 
जनमाता देवी (क दर्जा) 
मंदिरासमोर सभागृह 
बांधकाम करणे 


५०.०० 


२५.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग क्र.२, लातूर 


पृष्ठ ३३ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


मौजे नळेगांव ता चाकूर 
जि लातूर येथील 
नारायण अप्पा महाराज 
देवस्थान या ठिकाणी 
विविध विकास कामे 
करणे 


२५.०० 


१२.५० 


मौजे हंडरगुळी ता 
उदगीर जि लातूर 
येथील श्री संत जळोजी 
महाराज देवस्थान येथे 
सभामंडप बांधकाम 
करणे 


५०.०० 


२५.०० 


मौजे संजिवनी बेट ता 
चाकूर जि लातुर या 
ठिकाणी विविध विकास 
कामे करणे 


५०.०० 


२५.०० 


मौजे हत्ती बेट ता 
उदगीर जि लातूर या 
ठिकाणी विविध विकास 
कामे करणे 


900,00 


५०.०० 


मौजे कलकोटी ता 
चाकूर जि लातूर या 
ठिकाणी विविध विकास 
कामे करणे 


५०.०० 


२५.०० 


Construction of Dr. 
Babasaheb 
Ambedkar Smarak At 
Village Pangaon Tq 
Renapur Dist Latur 


७५.०० 


३७.५० 


मौजे गुत्ती ता जळकोट 
जि लातूर या ठिकाणी 
विविध विकास कामे 
करणे 


२०.०० 


40,00 


Improvement to 
Mahavihar Satkarni 
Nagar At Ramegaon 
Tq & Dist Latur 


५०.०० 


२५.०० 


१० 


Construction of Ghat 
on Bank of Nala in 
premises of © shri 
Chinamayanand 
Swami Temple math 
at Darji Borgaon Tq 
Renapur Dist Latur 


३०.०० 


94.00 


एकूण 


4OO,00 


240,00 


पृष्ठ ३३ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


४०) उस्मानाबाद 


मौजे तेर, ता. जि. 
उस्मानाबाद येथील श्री 
संत गोरोबा काका तिर्थ 
क्षेत्राचा परिसर सुधारणा 


२८४.०० 


१४२.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, उस्मानाबाद 


४१) जालना 


जालना जिल्ह्यातील 
विकास कामे 


भोकरदन, ता. 
भोकरदन येथील केळना 
नदीलगत असलेल्या 
पुरातन तुकाई लेणी 
परिसरात विकास कामे 
करणे 


५०.०० 


२५.०० 


वरुड खु., ता. जाफ्राबाद 
जि. जालना येथील 
SAA महादेव 
मंदिर परिसरात विकास 
कामे करणे 


५०.०० 


२५.०० 


आसई येथे पेव्हर ब्लॉक 
बसवणे व सिमेट नाली 
बांधकाम करणे 


२०.०० 


90,00 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग क्रमांक १, 
जालना 


एकूण 


१२०.०० 


६०.०० 


४२) बीड 


नामलगाव येथील श्री 
क्षेत्र गणपती मंदिर 
देवस्थान येथे विकास 
कामे करणे, ता. जि. 
बीड 


३१८.४२३ 


१५९.२१ 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, बीड 


औरंगाबाद विभाग एकूण 


३०४३.५२ 


१५२१.७५ 


सर्व प्रशासकीय विभाग 
एकूण 


१४१३९.८८ 


७०६९.८८ 


२. अटीव शार्ती :- 


१) उपरोक्‍त कामे दर्जेदार स्वरुपाची व्हावीत, याकरीता स्थापत्य विशारदांची (Theme 
Based Architect) नेमणूक करुन प्रत्यक्ष कामे नामांकित कंत्राटदारांच्या माध्यमातून 
करण्यात यावीत व त्या कामांचे योग्य संनियंत्रण आणि गुणनियंत्रण करण्यात यावे. 

२) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत 


नेमून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


३) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले 
जाणार नाही. 

४) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 


पृष्ठ ३३ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


५) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर 
कामे पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

६) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात 
वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे 
आव्यक आहे. 

७ अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक 
आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/ प्र.क्र.१५/ 
कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची 
खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग 
क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील 
उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

८) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

९) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

१०) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ) सदरची तरतूद उपयोगात 
आणली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

११) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांचया विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/ 

संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/ 

संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा 
कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने 
करण्यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा 
करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे 
कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी 

व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व 

सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, अशी अट करारात 

समाविष्ट करण्यात यावी. 

सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 

मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास 

न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि 

निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर 

करण्यात यावे. 

१३) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी काम कोणत्याही अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात 
आले नाही याची खात्री करुनच निधीचे वितरण करावे. मंजूर असलेले काम कोणत्याही 
अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले असल्यास संबंधित कामास वितरित 
केलेला निधी शासनास परत करण्यात यावा व झालेल्या अनियमिततेबद्दल संबंधितांवर 
उचित कारवाई करण्यात यावी. 

१४) उर्वरित निधीची मागणी करताना उपयोगिता प्रमाणपत्र व कामाची गुणनियंत्रण 
यंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत व कामाच्या सद्यस्थितीबाबतचा 
प्रमाणित अहवाल (छायाचित्रांसह) शासनास सादर करण्यात यावा. 


१२ 


~~ 


पृष्ठ ३३ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


१५) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 

१६) काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर पर्यटक सुविधा तात्काळ उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने 
काम सुरु असतानाच पूर्व नियोजन करावे. 


३. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२२-२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ 
पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन 
विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक 
अनुदाने" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात 
आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन 
संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन 
अधिकारी यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना -नियंत्रण 
अधिकारी" घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची 
रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत 
करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपाळन अहवाल पर्यटन संचालनालयास व शासनास 
एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 
४. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/ 
अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/ 
प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ च्या परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता 
करण्यात आली आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२३१५४३००२४२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 

UJJWALA SANTOSH : 


16161 S6bccf1f2629F47cc9704e8e85 
23 10032, st=Maharashtra, 
i }60C9CACDAD789E301DD18ABAAGD76 


DANDEKAR = nea 


(उज्ज्वला दांडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी. 

संबंधित सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

संबंधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 


eon SG O&M 


पृष्ठ ३३ पैकी 32 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


१०. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना 
आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रक अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय 
यांच्याकडे निधी वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ३३ पैकी ३३ 


